राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेअंतर्गत जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षातील 
कर्मचारी यांच्यासाठी कार्यालयीन साहित्य खरेदीस 
मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राग्रास्व २०२१/प्र.क्र. ६२/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- Yoo ००१. 
दिनांक : १८ ऑक्टोबर, २०२१. 
वाचा - 

१) शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास शासन निर्णय क्रमांक राग्रास्व २०१८/प्र.क्र.१०२(भाग- 

२/आस्था १५,दि. २०.०२.२०१९. 
२) राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे 

यांचे क्रमांक रा.ग्रा.स्व.अ./३०६/२०२१-२२, दिनांक ०४.०८.२०२१ चे पत्र. 
3) राज्य कार्यकारी समितीच्या दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे . सदर योजनेची अंमलबजावणी 
सन २०१८-१९ पासून संदर्भ क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र राज्यात करण्यात आली आहे . या योजनेमध्ये 
निधीचे प्रमाण केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०% असे आहे. 


राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान या योजनेच्या राज्य कार्यकारी समितीच्या दिनांक १५ नोव्हेंबर , 
२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी सुधारित आराखडयानुसार जिल्हा 
पंचायत संसाधन केंद्रासाठी प्रत्येकी रु. १.०० लक्ष तरतुद प्रस्तावित केली होती . सदर प्रस्तावित 
केलेली तरतुद संबंधित जिल्हा परिषदांना वितरित करुन त्यामधून राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानांतर्गत 
संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा व्यवस्थापन कक्षातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी टेबल , खुर्ची, संगणक, 
प्रिंटर, कपाट इत्यादी आवश्‍यक साहित्य शासनाने विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार खरेदी करण्यास 
मान्यता देण्यात आली होती. सदर प्रकरणी जिल्हानिहाय प्राप्त अहवालाचे अवळोकन केले असता ३४ 
जिल्ह्यांपेकी १६ जिल्ह्यांनी साहित्य खरेदी केले नाही असे दिसून येते . तथापि, सदर साहित्य सन 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन नर्णय क्रमांकः राग्रास्व २०२१/प्र.क्र. ६२ /आस्था-१५ 


२०२१-२२ या वित्तीय वर्षात खरेदी करण्यास मान्यता देण्याचे राज्य प्रकल्प संचालक , राष्ट्रीय ग्राम 
स्वराज अभियान , पुणे व संबंधित जिल्ह्यांनी विनंती केली आहे . त्यामुळे १६ जिल्ह्यांकरिता प्रति 
जिल्हा रु. १.०० लक्ष याप्रमाणे एकूण रु. १६.०० लक्ष (रुपये सोळा लक्ष फकत )तसेच, सन २०२१-२२ या 
वित्तीय वर्षात सर्व ३४ जिल्ह्यांना कार्यालयीन कामकाजास आवश्‍यक असणारी स्टेशनरी खरेदी 
करणेकामी प्रति जिल्हा रु . ५०,०००/- याप्रमाणे रु. १७.०० लक्ष ( रुपये सतरा लक्ष फक्‍त ) निधी असा 
एकूण रु. ३३.०० लक्ष ( रुपये तेहेतीस लक्ष फक्त ) निधी जिल्ह्यांना वितरित करण्यास मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय. 

राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पुणे, यांनी संदर्भ क्रमांक २ अन्वये 
प्रस्तावित केल्याप्रमाणे (ठाणे, रायगड, पालघर, धुळे, नंदुरबार, जालना, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, 
हिंगोली, अकोला, वाशिम, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली) या १६ जिल्ह्यांना जिल्हा प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्षातील कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने विहित केलेली कार्यपध्दती अवलंबून साहित्य 
खरेदीकरीता प्रति जिल्हा रु. १.०० लक्ष (रुपये एक लक्ष फक्त ) याप्रमाणे एकूण रु. १६.०० लक्ष (रुपये 
सोळा लक्ष फक्त) आणि सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात सर्व ३४ जिल्हयांना कार्यालयीन कामकाजास 
आवशयक असणारी स्टेशनरी शासनाने विहित केलेल्या कार्यपध्दती अवलंबून खरेदी करणेकामी प्रति 
जिल्हा रु. ५०,०००/- याप्रमाणे रु. १७.०० लक्ष (रुपये सतरा लक्ष फक्त ) असे एकूण रु. ३३.०० लक्ष 
(रुपये तेहेतीस लक्ष फक्त ) निधी जिल्ह्यांना वितरित करण्यास व सदरचा खर्च प्रकल्प व्यवस्थापन 
कक्षाच्या (PMU) निधीतून करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च मागणी क्र.एल-२, २०५३ जिल्हा प्रशासन , ०९३ जिल्हा आस्थापना राज्य क्षेत्र,(0६) 
पंच, सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्यांना प्रशिक्षण, (०६)(०६) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, (केंद्र 
हिस्सा ६०%),लळेखाशिर्ष क्र. २०५३५१५११७, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) तसेच मागणी क्र.एल-२, 
२०५३ जिल्हा प्रशासन, ०९३ जिल्हा आस्थापना राज्य क्षेत्र,(०६) पंच, सरपंच, सचिव, अशासकीय 
सदस्यांना प्रशिक्षण, (०६)(०७) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ( राज्य हिस्सा ४०%),लेखाशिर्ष 
क्र.२०५३५१२६, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा . 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन नर्णय क्रमांकः राग्रास्व २०२१/प्र.क्र. ६२ /आस्था-१५ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११०१८१४३७३००८२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


S U N | L S U RYA KA NT DN: cn=SUNIL SURYAKANT HANJE, o=Rural 


Development Department, ou=Rural 


Development Department, 
H A N J E email=sunil.hanje@nic.in, c=IN 
Date: 2021.10.18 15:14:32 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र,१/२ मुंबई/नागपूर. 

३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र,१/२ मुंबई/नागपूर. 
3 

४ 


. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 

. जिल्हाधिकारी ( मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून), (सर्व ) 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व ) 
६. राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे. 
७. निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


